खाजगी पाणी नमुने तपासणीकरिता 
आवश्‍यक FIK खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युक्युएम-२०१९/प्र.क्र.४९/पापु-१२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नवीन मंत्रालय, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : ०८ एप्रिळ, २०२१ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युक्युएम-२०१९/प्र.क्र.४९/पापु-१२, दि.१२ फेब्रुवारी, २०२१ 
प्रस्तावना 

संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणे अंतर्गत असलेल्या प्रयोगशाळेत पाण्याचे खाजगी नमुने तपासणीसाठी आकारावयाच्या शुल्कात 
सुधारणा करणे तसेच प्रयोगशाळेत प्राप्त खाजगी नमुने FTK द्वारे प्राथमिक तपासणीसाठी धोरण निश्चित 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार फिल्ड टेस्ट किट्सची खरेदी व वितरणाची कार्यवाही भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणेने करावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने फिल्ड टेस्ट किट्स 
(FTK) खरेदी करण्याकरिता प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


०२. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणे अंतर्गत असलेल्या प्रयोगशाळेत पाण्याचे खाजगी नमुने 
तपासणीसाठी आवश्‍यक फिल्ड टेस्ट किट्स (FTK) खरेदी करीता पुढील अटीच्या अधीनतेने 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरील प्रयोजनासाठीचा खर्च आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता रुपये २०,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये वीस लक्ष फक्त) निधी मर्यादेत राहील याबाबत दक्षता घ्यावी. 

२) सदरील प्रयोजनासाठीचा खर्च जल जीवन Far अंतर्गत पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व 
सर्वेक्षण कार्यक्रमाच्या २% निधीमधून - निधी मागणी क्र.वाय-२, SUNS २२१५ पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा परिषदांना 
योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहाय्यीकृत बाबी व 
पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय (राज्य हिस्सा) (४० टक्के) यासाठी 
अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१५ ९९७१) आणि मागणी क्र.वाय-२, 
लेखाशीर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युक्युएम-२०१९/प्र.क्र.४९/पापु-१२ 


परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहाय्यीकृत 
बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय (केंद्र हिस्सा) (६० टक्के) 
यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१५ ९९८९) या लेखाशीर्षाखाली जल 
जीवन मिडान अंतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण या घटकासाठी उपलब्ध 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे विहित वित्तीय प्राधिकारानुसार व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागामार्फत विहित खरेदी धोरणानुसार फिल्ड टेस्ट किट्सची खरेदी करण्यात 
यावी. 

४) सदरचा निधी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन 
कार्यालयास PFMS प्रणाली द्वारे वितरित करण्यात येणा-या निधीतून आवश्‍यक निधी 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेस प्रदान करण्यात यावा. 


०३. सदरील प्रशासकीय मान्यता वित्तीय प्राधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग- 
३, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तीका अंतर्गत परिच्छेदाखाली प्रदान केलेले वित्तीय अधिकार , 
अनुक्रमांक-४, परिच्छेद क्रमांक २७(२), अनुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०८१५०१२१००२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ganesh 
Nivrutti 
Pawar 
(TST पवार) 
अवर UPA महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युक्युएम-२०१९/प्र.क्र.४९/पापु-१२ 


३. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

८. अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व ) 

१०.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

१२.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१४. उपसचिव (कार्या.पापु-१२)यांचे स्वीय सहायक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१५. अवर सचिव (व्यय-३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवड नस्ती कार्या.पापु-१२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


